एशियन डेव्हलपर्मेट बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा 
' संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पाची अंमलबजावणी, संनियंत्रण 
व देखरेख ठेवण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एडीबी-१२१२/प्र.क्र.४ २/बंदरे-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक- ५७सप्टेंबर,२०१२. 


वाचा- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीएकएन-९२०९,/प्र.क्र.२४९/बंदरे-२, 
दिनांक २६.१०.२०१० 

एशियन डेव्हलपमेंट बँक अर्थसहाय्यित शाश्‍वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
प्रकल्प राबविण्यास शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीएलएन-१२०९/प्र.क्र.२४९/बंदरे-२, दिनांक 
२६ ऑक्टोबर, २०१० अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना अंदाजित रु. 
८२७ कोटीची आहे. सदर प्रकल्प सन २०१० ते २०१९ या नऊ वर्षाच्या कालाबधीत राबविण्यात 
येणार आहे. या प्रकल्पाचे सर्व व्यवस्थापन ब अंमलबजावणी यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड ही 
राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची जबाबदारी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून विविध 
यंत्रणांसोबत आवश्यक करारनामे स्वाक्षांकित करण्यास तसेच प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या 
सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
यांना प्राधिकत करण्यात आले आहे. असे असले तरी या प्रकल्पाची असलेली किंमत त्यासाठी 
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचा कर्ज हिस्सा, राज्य शासनाचा हिस्सा आणि खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा या 
बाबी विचारात घेऊन या प्रकल्पावर राज्य शासनाचेही नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. एशियन 
डेव्हलपमेंट बँकचे केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनास उपलब्ध होणार असून या कर्जाची परतफेड 
राज्य शासनास करावी लागणार आहे व या कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. या बाबी 
बिचारात घेता या योजनेच्या अंमलबजावणी, संनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी मा. मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : - एशियन डेव्हलपमेंट बँक अर्थसहाय्यित शाश्‍वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 


करण्यात येत आहे :- 


१) मा. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव(वित्त) - सदस्य 
३) प्रधान सचिव(बंदरे) - सदस्य 
४) प्रधान सचिव(नियोजन) - सदस्य 
५) सचिवर(पर्यावरण) - सदस्य 
६) सचिव(बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग - सदस्य 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड -सदस्य 
८) उप सचिव (बंदरे) - सदंस्य सचिव 


२. वरील समिती दर तीन महिन्यांनी किंवा आवश्यकतेप्रमाणे सदर प्रकल्पाच्या योजनेच्या 
प्रगतीचा आढावा घेईल. आढावा बैठक आयोजनाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२०९०७१३०१२८०२०० असा 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व प्न 


प्रति, 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रधान सचिव, नियोजन, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, पर्यावरण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव(बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

निवडनस्ती, बंदरे-२ 


